कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) या संवर्गाची 

दि.०१.०१.२०१४ रोजीच्या (दि.१०.०१.१९७३ ते 

दि.३१.१२.२०१३ या कालावधीच्या) अंतिम 
ज्येष्ठतासूची मध्ये सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-१११८/(प्र.क्र.१२१/२०२१)/आ(तांत्रिक) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २६.०४.२०२२. 


वाचा :- शासन परिपत्रक, समक्रमांक, दि.३०.०६.२०१८. 


शासन परिपत्रक :- 

जलसंपदा विभागातीळ कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गाची 
दि.१०.०१.१९७३ ते दि.३१.१२.२०१३ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन शासन परिपत्रक, 
दि.३०.०६.२०१८ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार व विनंती अर्जानुसार, 
कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) यांच्या ज्येष्ठतासूचीमध्ये खालील विवरणपत्रानुसार सुधारणा व समावेशन 


करण्यात येत आहे. 
विवरणपत्र-अ (ज्येष्ठता सूचीमध्ये समावेश) 
प्रस्तावित | अभियंत्याचे नाव | जात | शैक्षणिक | जन्मदिनांक । क.अ. पदावर अभिप्राय 
ज्येष्ठता प्रवर्ग अहता नियुक्‍तीचा 
क्रमांक दिनांक 
५३८ | श्री. प्रसाद विजय । अ.जा.  । ats. (यां) | ०७.०८.१९८४ | ०७.०२.२०१४ | क्षेत्रीय कार्यालयानी सादर केलेल्या 
सावकारे (गुणवत्ते प्रस्ताबनुसार ज्ये.क्र. ५३८ येथे समावेशन 
नुसार करण्यात येत आहे. जात प्रमाणपत्र वैध 
खुला) आहे. 
५३९ | श्री.हेमंत अशोक । इ.मा.व. । डी.एम.ई. | ०७.०७.१९७८ | १०.०२.२०१४ | श्री.निकम यांनी सादर केलेल्या विनंती 
निकम अर्जानुसार ज्ये.क्र.५३९ येथे नोंद घेण्यात 


येत आहे. जात प्रमाणपत्र वैध आहे. 


५४० | श्री.सतीश अनिल | भ.ज.-क | बोौ.ई.(यां) | ०७.०४.१९९० | १०.०२.२०१४ | क्षेत्रीय कार्यालयानी सादर केलेल्या 


जाडकर प्रस्ताव ब कागदपत्रांनुसार ज्ये.क्र. ५४० 
येथे नोंद घेण्यात येत आहे. जात 
प्रमाणपत्र वैध आहे. 

५४१ | श्री.विशाल हरिचंद्र | भ.ज.-ब | AS । २८.०१.१९८५ | २६.०२.२०१४ | श्री.कदम यांनी केलेल्या विनं 
कदम अर्जानुसार, ज्ये.क्र.५४१ येथे समावेशन 


करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१११८/(प्र.क्र.१२१/२०२१)/आ-तांत्रिक) 


विवरणपत्र-ब (ज्येष्ठतासूचीमध्ये सुधारणा) 

अ. | अभियंत्याचे नावा | मूळ ज्येष्ठता | ज्येष्ठतासूचीतील | सुधारीत नोंद अभिप्राय 

क्र क्रमांक नोंद (जुनी) 

१ | श्री. योगेश्‍वर नारायण २३६४  । डी.एम.ई. (यांत्रिको) | बी.टेक. (यां) | श्री.नेबुळकर यांनी सादर केलेल्या कागद- 

निंबुळकर पत्रांनुसार त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेची सुधारित 
नोंद घेण्यात येत आहे. जात प्रमाणपत्र वैध आहे. 

२ | श्री.शवाजी बसंत शिंदे ४९९ । डी.एम.ई. (यांत्रिको) । बी.ई. (यां) । मुख्य अभियंता (यांत्रिको), जलसंपदा विभाग, 
नाशिक कार्यालयाकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार 
शैक्षिणक अर्हतेची सुधारित नोंद घेण्यात येत 
आहे. 

३ | श्री.मंगेश लक्ष्मण ५०० | डी.एम.ई.) बी.ई. (यां) । मुख्य अभियंता (यांत्रिको), जलसंपदा विभाग, 

पिसाळ नाशिक कार्यालयाकडून १४.२.२०२२ रोजी प्राप्त 


प्रस्तावानुसार शैक्षणिक अर्हतेची सुधारित नोंद 
घेण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०४२६१७०४१०७३२७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रत, 


Cc WwW AD -5 


५. सर्व अधीक्षक अभियंता, 
६. जलसंपदा विभाग / आ.(शा.अ.)/ आ.(वर्ग-२)/ आ. (सं.नि.), मंत्रालय, मुंबई, 


GOVINDRAO  - anil 
BHASKAR PAWAR जपा काल 


(गोविंद पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
उप सचिव (आस्था), जलसंपदा विभाग मंत्रालय, मुंबई, 
मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), नाशिक, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


